विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि.सोलापूर संचलित 
विवेकानंद विद्यालय, अविनाश नगर, अक्कलकोट रोड, 
ता.जि.सोलापूर या शाळेचे विनय ग्रामविकास बहुउद्देशिय 
संस्था, जि.सोलापूर या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WMS ३०१९/प्र.क्र.३१६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ/२०३/पुवि/२०१८/३१६८, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि.सोलापूर संचलित विवेकानंद विद्यालय, १०१, अविनाश नगर 
(विनायक नगर) म्हेत्रे वस्ती, अक्कलकोट रोड, ता.जि.सोलापूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक व 
उच्च प्राथमिक शाळेचे, विनय ग्रामविकास बहुउद्देशिय संस्था, जि.सोलापूर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे, विनय ग्रामविकास बहुउद्देशिय संस्था, जि.सोलापूर या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास 
खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) सदर शाळेच्या तुकडी मान्यता आदेशांची, सर्व शिक्षकांची हस्तांतरणास संमती असल्याची व शाळेच्या 
गुणवत्तेबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी खातरजमा करण्यात यावी. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(३) सदर शाळेस अनुदानाच्या ज्या तत्वावर परवानगी दिली आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत 
राहील. 
(४) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(५) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(६) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: ARMS २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(७ सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह ३०१९/प्र.क्र.३१६/एसएम-१ 
निदर्शनास आल्यास किवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्रमांक (१) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी बाबी 
तपासून शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत 
शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२८१५५६०२०६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram == 


Mundhe ; 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर 
४) प्रशासन अधिकारी, मनपा, सोलापूर 
५) अध्यक्ष/ सचिव, विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, जि.सोलापूर 
६) अध्यक्ष/ सचिव, विनय ग्रामविकास बहुउद्देशिय संस्था, जि.सोलापूर 
७ निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


